मंत्रालयीन उप सचिव संवर्गाच्या सन 
२००५ ते २०१७ या कालावधीतील दिनांक 
१ जानेवारी रोजीच्या सुधारित तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूच्या अंतिम करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२१/६५९/प्र.क्र.८७/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई. 
दि. ३ जुले, २०२३. 


वाचा : 
१. शासन परिपत्रक क्र.उसप १३२१/प्र.क्र.५७/१४, दि.२०.०५.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/६५९/प्र.क्र.८७/१४, दि.०३.०२.२०२३. 


शुध्दीपत्रक : 

“वाचा' येथील क्र.२ येथील दि.०३.०२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीतील रकाना क्र.९ चे शीर्ष हे “उप सचिव ज्येष्ठता दिनांक (सुधारित)” या ऐवजी 
“ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक” असे वाचावे. 

2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७०३१६०७१४५४०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि.बा.माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 
२. कार्या-१४ निवडनस्ती. 


